RNINo . MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६ , अंक ८६( २) ] 


बुधवार , नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक १३, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १८६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 

गृह 

विभाग (विशेष ) 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ नोव्हेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
शासकीय गुपिते अधिनियम, १ ९ २३. 

क्रमांक आयओएस . ०११२ /प्र.क्र . ८५ /विशा- ४.- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५८ च्या खंड (१) अन्वये राष्ट्रपतींना प्रदान केलेल्या 
केंद्र शासनाच्या कार्यकारी शक्तींना अनुसरून भारत सरकारचे राजपत्र, भाग दोन, उप विभाग ३( दोन ), दिनांक ११ मे १९ ६३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 
केंद्र शासनाच्या आदेश क्र . एसओ-१२८५, दिनांक ४ मे १९ ६३ आणि युनियन वॉर बुकमधील भाग ३ च्या कलम ४ अन्वये शासकीय गुपिते 
अधिनियम , १९ २३ ( १ ९ २३ चा १९ ) च्या कलम २ च्या , खंड ( ८ ) च्या उप खंड ( क ) व ( ड ) याखाली, महाराष्ट्र 

शासनाकडे सोपविण्यात आलेल्या 
केंद्र शासनाच्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे खालील अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र हे उक्त अधिनियमातील 
कलम २ च्या खंड ८ चे उप खंड (ड ) अन्वये " अ वर्ग प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे : 

अनुसूची 
क्षेत्र 

प्रतिबंधित क्षेत्राच्या चतुः 

: सीमा 
एक्सपेरिमेंटल गाव - वाडवली 

पूर्व गट नं . ९९ चिंचवली. 


स्थळ 


हाय प्रेशर 


चिंचवली , 


पश्चिम 


गट नं . ५४ वाडवली. 


तालुका - कल्याण 
उल्हासनगर , 
जिल्हा ठाणे. 


दक्षिण 


फिजीकल 
लॅबोरेटरी 
( ई.एच.पी.एल.) 
भाभा अॅटोमिक 
रिसर्च सेंटर 
कल्याण संकुल 


गट नं . २७ , ५५ वाडवली आणि गट नं . ५४ 
नदीलगतचे क्षेत्र व गट नं . ११३ चिंचवली . 


उत्तर 


गट नं . २७, ५५ वाडवली आणि गट नं . २४ , ९ ५ 
चिंचवली . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ -१८६-१ 


( १ ) 


e 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक १३ , शके 

१ ९ ३७ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 dated the 2nd November 2015 . 


NOTIFICATION 


OFFICIAL SECRETS ACT , 1923 . 


No. IOS . 0112 / C.R . 85 /Spl-4.— In pursuance of the entrustment of the executive functions of 
the Central Government to the Governmemnt of Maharashtra by the President of India , under 
clause ( 1) of article 258 of the Constitution of India , in relation to any of the matters specified in 
sub - clauses ( c ) and ( d ) of clause (8 ) of section 2 of the Official Secrets Act , 1923 ( 19 of 1923 ), in its 
application to the State of Maharashtra , by the Government of India s Order No. S.O. 1285 , dated 
the 4th May 1963, published in the Gazette of India Part II, section 3( ii), dated the 11th May 1963, 
and in pursuance of section 4 of Chapter III of the Union War Book , the Government of 
Maharashtra hereby declares under sub - clause (d ) of clause (8 ) of section 2 of the said Act , the 
place specified in the SCHEDULE appended hererto be “ the prohibited place Category A ” for the 
purposes of the said Act, namely : 

Schecdule 


Place 


Location 


Description of boundaries of the 

prohibited place 


Bhaba 


East 


Survey No. 99 of Chincholi. 


Atomic 


West 


Survey No. 54 of Vadawali. 


Village 
Vadawali 
Chinchvali , 
Taluka - Kalyan 
Ulhasnagar, 
District 
Thane 


Research 
Center. 
Experimental 
High 
Pressure 
Physics 
Laboratory 
(EHPPL ), 
Kalyan 


South 


Survey No. 27 , 55 of Vadawali 
and Survey No. 54 adjoining 
river and 113 of Chinchavali . 


North 


Survey No. 27 , 55 of Vadawali 
and Survey No. 24 and 95 of 
Chinchavali . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKAWAD , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


